सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजापया 

असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . २३ ] 


मंगळवार , दिनांक २ जून २०१५ : ज्येष्ठ १२ , शके १९३७ 


[किंमत ५ . ०० रु .] 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 


भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग 


नगर सचिव महानगरपालिका, औरंगाबाद यांजकडून 
औरंगाबाद महानगरपालिका नामनिर्देशित पालिका सदस्यांची 

नेमणूक - २०१५ 


परिशिष्ट " अ " 
अ. क्र . नेमणूक झालेल्या नामनिर्देशित पालिका सदस्यांची नांवे 
१ . श्री . शेख अब्दुल ताहेर अब्दुल करीम नामनिर्देशित पालिका सदस्य 
२. श्री .घोडके कचरू छगनराव नामनिर्देशित पालिका सदस्य 
३. श्रीमती आऊलवार सुनिता तुकाराम नामनिर्देशित पालिका सदस्य 
४ . श्री . कांबळे चेतन जनार्धन 

नामनिर्देशित पालिका सदस्य 
५ . श्री .चंदुकिसनचंद तनवाणी नामनिर्देशित पालिका सदस्य 


जा .क्र . मनपा/ नस / २०१५ / २२१/ दि .०१/ ०६/ २०१५ .- महाराष्ट्र 
महानगरपालिका अधिनियमाचे कलम ५ चे पोटकलम ( २ ) चा खंड ( ब ) 
आणि महाराष्ट्र महानगरपालिका ( नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व नियुक्त्या ) 
नियम , २०१२ चे नियम ५ ( २) च्या तरतुदीनुसार औरंगाबाद महानगरपालिका 
सर्वसाधारण सभा दिनांक ३० -०५ - २०१५ रोजीचा विषय क्रमांक -०३ अन्वये 
निर्वाचित पालिका सदस्यांव्यतिरिक्त ०५ नामनिर्देशित पालिका सदस्यांची 
नेमणूक झालेली आहे . यथोचितरित्या नेमणूक झालेल्या नामनिर्देशित 
पालिका सदस्यांची नांवे परिशिष्ट “ अ ” प्रमाणे आहे . महाराष्ट्र 
महानगरपालिका (नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व नियुक्त्या ) नियम , 
२०१२ नियम ६ नुसार प्रसिध्द करण्यात येत आहे . 


( महबुबखाँ पठाण ) 

नगर सचिव , 
महानगरपालिका , औरंगाबाद . 


औरंगाबाद , १ जून २०१५ 


औ. भाग १ अ ( असा)- १ 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारुती ढवळे , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथे मुद्रित करुन प्रकाशित केले . 


